मोटार वाहन विभागासाठी नवीन ६ 
जीप खरेदी करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत .... 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एमव्हीडी-०६१६/प्र.क्र.३३७/परिवहन-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ०७ मार्च २०१८ 


वाचा : 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०६१६/प्र.क्र.३३७/परिवहन-४, दि.२५.०१.२०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक 
मोटार वाहन विभागासाठी नवीन ६ जीप खरेदी करण्यास संदर्भाधीन शासन निर्णय 
दि.२५.०१.२०१८ अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद 
क्र.२ मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे:- 


"यासाठी येणारा खर्च मागणी क्र. बी-३, २०४१, वाहनांवरील कर (००) ००१, संचालन व 
प्रशासन (०१) परिवहन आयुक्‍त (०१)(०१) आस्थापना- परिवहन आयुक्त (अनिवार्य) दत्तमत (२०४१ 
००१८), (५१) मोटार वाहने या लेखाशीर्षाखालील मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यास शासन 
मंजूरी देण्यात येत आहे.” 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०३०७१७४९५०३२२९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kadam Dattatray 


Kadam aad 


DN: c=IN, o=Govern: it OF 


Dattatray sa 


el 
Home Department, postalCode=400032 


2.5.4.20=7fee1bbc15b71aa23bf3ffa4e468df7 


492703428e9ad65c6cd79299927331e6! 


H a n mM a nt Te 90180807 how +05'30' 
(द.ह. कदम) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 
३. मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 
४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता,महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर) 
५. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एमव्हीडी-०६१६/प्र.क्र.३३७/परिवहन-४ 


६. परिवहन उप आयुक्‍त (प्रशासन/ळेखा) परिवहन आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

९. वित्त विभाग, व्यय-८/ विनियम, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


